सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 


कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 
(यांत्रिकी). 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


शासन आदेश क्र.बदली-२०१८/प्र.क्र.१६०/सेवा-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०१८. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१,४(२) व ४(३) मधील तरतूदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या खालीलप्रमाणे बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहेत :- 


अ. अभियंत्याचे नावा । सध्या कार्यरत नियुक्तीचे बदलीनंतर Le | 
क्र. ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
हित ; 2. 3. ie ; 5 
१ श्री. Fea आदिनाथ । अधीक्षक अभियंता उप अभियंता रिक्‍त पदावर 
भोबड, क.अ. (यांत्रिकी) सार्वजनिक (यांत्रिकी) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, कोकण | बांधकाम रत्नागिरी 
भवन, नवी मुंबई. अंतर्गत उत्तर 
रत्नागिरी शाखा 
मुख्यालय, रत्नागिरी . 
2 श्री.सतीश आत्माराम । सार्वजनिक बांधकाम उप अभियंता रिक्‍त पदावर 
पाटील, शा.अ. (यांत्रिकी) उप विभाग, (यांत्रिकी) नाशिक 
नाशिक. अंतर्गत शाखा, 
कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, नाशिक . 
3 श्री.जयराज दामोदर | सार्वजनिक बांधकाम शाखा सहाय्यक मुख्य | रिक्‍त पदावर 
उदे, (यांत्रिकी) उपविभाग, अभियंता (यांत्रिकी), 
शा.अ. औरंगाबाद. सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद . 
४ | श्री.अभिजीत वसंत सार्वजनिक बांधकाम उप अभियंता | Rad पदावर 
भावसार, शा.अ. (यांत्रिकी) उपविभाग, (यांत्रिकी), सार्वजनिक 
रत्नागिरी. बांधकाम (यांत्रिकी) 
उपविभाग, 
अहमदनगर अंतर्गत 
शाखा संगमनेर 
(मुख्यालय) 


झासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१६०/सेवा-३, 


२. 


अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी बदली झालेल्या अधिका-यांना तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


3 


सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७२६१११९३३४२१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vaishali Sule 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=PWD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Va i S h a | i S (1 | e 2.5.4.20=0e39186eb174ffc2d5d67d71804bf385 


073457ed3186970cc74a2723074c496, 
cn=Vaishali Sule 
Date: 2018.07.26 11:24:09 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४०० ०२० , 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर,४४० ००१, 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 


७. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 


Go 
११ 


१२. 


१२३. 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर, 
मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प)/(राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 


. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
. अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) मंडळ, नांदेड/नाशिक जलसंपदा विभाग यांना उचित कार्यवाहीस्तव 


अग्रेषित, 

संबंधित अभियंता यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन,नवी 
मुंबई यांचे मार्फत, 

निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


